ज्येष्ठता सूची 


सहायक संचालक (माहिती), माहिती 
अधिकारी/ अधिपरिक्षक, पुस्तके व 
प्रकाराने, गट ब या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि. 09.09.2028 पर्यंतची 
तात्पुरती ज्येष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४ /प्र.क्र. 23 /मावज-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ मे, २०२४ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/ प्र.क्र.२८४/का.- 
१२, दि. २१.१०.२०११ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२३/३२४/प्र.क्र.३६ /३४- 
अ, दि.०४.०९.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द 
करणे याबाबतचे सर्वंकष धोरण संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आले आहे. 
त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळयातील सहायक संचालक (माहिती), माहिती 
अधिकारी/ अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, गट ब या संवर्गाची दिनांक १.१.२०२१ ते दिनांक 
१.१.२०२३ पर्यंतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र. 3 येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आलेली आहे. सदर संवर्गात दिनांक १.१.२०२१ ते दिनांक १.१.२०२३ या कालावधीत अधिकाऱ्यांची 
नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या 
नावाचा समावेहा करुन तसेच नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त, स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नावे वगळून नियमित पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांचा परिशिष्ट - अ मध्ये 
समावेश करुन दिनांक 09.09.2028 पर्यंतची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची तयार करण्यात आली असून 
सदर जेष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूच्या ह्या सहायक संचालक (माहिती), माहिती अधिकारी/ अधिपरिक्षक, 
पुस्तके व प्रकाशने, गट ब) संवर्गातील तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या असल्याने दि.१.१.२०२३ पर्यंत 
सेवानिवृत्त व वरिष्ठ संवर्गात पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सदर सेवा ज्येष्ठतायादीतून 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. 23 /मावज-२ 
वगळून दिनांक ०१.०१.२०२४ ची ज्येष्ठतासूची यासोबतच्या परिशिष्ट-“अ” नुसार प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे. 


३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयास कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे व तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखात 
ठेवावी. सदर ज्येष्ठतासूचीत काही वास्तविक चुका अथवा त्रुटी राहिल्या असतील तर त्याबाबत 
संबंधितांचे आक्षेप दि.०३.०६.२०२४ पर्यंत मागवून घेऊन ते महासंचालनालयाच्या स्तरावर तपासून 
महासंचालनालयाच्या अभिप्रायांसह दि.०४.०७.२०२४ पर्यंत शासनास पाठवावेत. सदर 
दिनांकानंतर शासनास प्राप्त झालेल्या आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही अशा सूचना संबंधितांना 
द्याव्यात. दि.०४.०७.२०२४ पर्यंत कोणतेही आक्षेप शासनास प्राप्त न झाल्यास संबंधितांचा काहीही 
आक्षेप नाही असे गृहीत धरुन ज्येष्ठता सूची अंतिम करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 


8. उपरोक्त ज्येष्ठता सुची ही सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे राज्य शासनाने दाखल 
केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
आपल्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये व सहायक संचालक (माहिती), माहिती अधिकारी/ 
अधिपरिक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, गट ब या संवर्गातील सर्व अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीच्या 
प्रती शासनाच्या संकेत स्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळवावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५२९१५४१२६१७०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VJAY MAROTRAO NANDEKAR 
V | J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b1 
M A R OT R A O 27€2048acba707f3af981bf5 15548266, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=62861E2C588076DA807403FE901 
2F19FCC79CFD621047A784178829F75A0C6F2, 
NANDEKAR याड 


Date: 2024.05.29 15:54:13 +05'30' 
(विजय नांदेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


प्रधान सचिव, (मा.व ज.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

संचालक (माहिती)(प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती. 


०८ ww A -5 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३/मावज-२ 


१) संवर्गाचे नाव 


परिशिष्ट तीन 


:- सहायक संचालक (माहिती) / माहिती अधिकारी , गट-ब 


२) वेतनश्रेणी :- एस-१७ : ४७६००-१५११०० 
३) दि. १ जानेवारी, २०२४ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची (दि.०१.०१.२०२३ ते दि.३१.१२.२०२३ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 
नियम | शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव / संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ज्येष्ठतेचा । सेवानिवृत्तीचा । शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) | कार्यरत असलेल्या कार्यालयाचे | पदावरील ३(२)(अ) नुसार | दिनांक दिनांक अर्हता (ज्या 
नुसार नाव नियुक्तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष पदांसाठी 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक आवश्यक 
क्रमांक आहे तेथेच 
हा रकाना 
अंतर्भूत 
करावा.) 
व्र व्र (08) (¥) (04) (8) (०७ (02) (6%) (0) 
०१९ श्री.किरण रामकृष्ण वाघ सरळसेवा । १५.११.१९७३ | अ.ज. १.७.२००६ । १.७.२००६ । ३०.११.२०३१ परिवीक्षाधीन 
(जाती संदर्भात न्यायप्रविष्ठ) 

०२ श्री.मं.बा. वरकड सरळसेवा | ७५.४.१९७७ | इ.मा.ब. | २४.३.२०११ | २४.३.२०११ | ३०.४.२०३५ wen 
शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 
सहायक संचालक (माहिती)/ जि.मा.अ. 

या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती. 

०३ श्रीमती शे.प्र. बाघ-दांदळे सरळसेवा । १२.९.१९८१ | sara. | २४.३.२०११ । २४.३.२०११ । ३०.९.२०३९ i 
शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 
सहायक संचालक (माहिती)/ जि.मा.अ. 

या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती. 

०्ड श्री.रा.का. येसनकर सरळसेवा । ९.५.१९७६ | अ.जा. । १३.४.२०११ | १३.४.२०११ | ३१.५.२०३४ ve 
शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 
सहायक संचालक (माहिती)/ जि.मा.अ. 

या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती. 

ou श्री.द.सु. कोकरे पदोन्नती १५.२.१९७३ | भ.ज. (क) | २९.१९२.२०११ | २९.१२.२०११ | २८.२.२०३१ शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये वरिष्ठ 


सहायक संचालक (माहिती)/ जि.मा.अ. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३/मावज-२ 


॥:-.___._-_-2 :_ = a ee: ei ee [:_:”" a oe | > यासंवगाततदर्यपदीन्ती | 
नियम ३ । शासकोय कर्मचाऱ्याचे नांव / संबधित जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ज्येष्ठतेचा । Masada । शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) | कार्यरत असलेल्या कार्यालयाचे | पदावरील ३(२)(अ) नुसार | दिनांक दिनांक अर्हता (ज्या 
नुसार नाव नियुक्तीचा मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष पदांसाठी 
ज्येष्ठता रूजू दिनांक आवश्यक 
क्रमांक आहे तेथेच 
हा रकाना 
अंतर्भूत 
करावा.) 
व्र व्र (® (0%) (4) (08) (08) (ee) (68) (0) 
०६ श्री.रा.हि. धोत्रे पदोन्नती १.६.१९६८ । वि.जा. (अ) । २९.१२.२०११ | २९.१२.२०११ | २१.५.२०२६ 
०७ श्री.ब्रिजकिशोर छगनलाल | २४.७.१९७० | खुला १३.७.२०१५ | १३.७.२०१५ | ३१.७.२०२८ शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये 
झंबर वरिष्ठ सहायक संचालक 
(माहिती)/ जि.मा.अ. या संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नती. 
of श्री.प्रमोद सुभाष धोंगडे पदोन्नती २.६.१९७६ खुला १३.७.२०१५ | १३.७.२०१५ | २३०.६.२०३४ शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ अन्वये 
वरिष्ठ सहायक संचालक 
(माहिती)/ जि.मा.अ. या संवर्गात 
तदर्थ पदोन्नती. 
०९ श्री.नंदकुमार बर्लाभिम वाघमारे | पदोन्नती १.४.१९७७ अ.जा. १३.७.२०१५ | १३.७.२०१५ | २३१.३.२०३५ = 7 
१० श्रीमती वंदना थोरात पदोन्नती ४.४.१९८० अ.जा. १३.७.२०१५ । १३.७.२०१५ | ३०.४.२०३८ Lo 
११ | श्री.सागरकुमार नामदेव कांबळे (य. २१.७.१९८३ | aT. १३.७.२०१५ | १३.७.२०१५ । ३१.७.२०४९ 
१२ श्रीमती अंजू यादवराव कांबळे पदोन्नती २५.२.१९८० अ.जा. १३.७.२०१५ | १३.७.२०१५ २८.२.२०३८ as 
खंड दिनांक १.१.२०१६ ते ३१.१२.२०१६ 
निरंक 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३/मावज-२ 


खंड दिनांक १.९.२०१७ ते ३९.९२.२०१७ 


श्रे श्रीमती मोरा ज्ञानदेव ढास तात्पुरती ०४.०६.१९८१ | खुला ३१.३.२०१७ | २३१.३.२०१७ | ३०.०६.२०३९ शा.निर्दि.३१.३.२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि. तात्पुरती 
पदोन्नती 
aw श्रीमती वृषाली पाटील तात्पुरती । ०५.११.१९८१ | खुला ३१३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३०.११२०३९ TR इर ३२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
शष श्री.संतोष तोडकर तात्पुरती १३.१२.१९८१ खुला ३१.३.२०१७ । ३१.३.२०१७ ३१.१२.२०३९ शा.नि.दि.३१.३.२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
शद श्री.इरशाद लतिफ बागवान q 20.19.2898 । SALA. ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.७.२०३७ WITTE 8.3, 2080 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
१७ श्री.दीपक भिमराज चव्हाण पुरती २७.३.१९७६ | भ.ज. (ब) ३१.३.२०१७ । ३१.३.२०१७ २३१.३.२०३४ शा.नि.दि.३१.३.२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
१८ श्री.गजानन शेषराव कोटुरवार तात्पुरती ०५.०१.१९७९ | इ.मा.ब. ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ ३१.०१.२०३७ | oe ह 
दिव्यांग पदोन्नती दिव्यांग स.सं.(मा) अधि.या संवर्गात 
en eae तात्पुरती पदोन्नती 
शा.नि. दि.२८.०९.२०२१ 
अन्वये वरिष्ठ सहायक 
संचालक (माहिती)/ जि.मा.अ. 
या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती. 
१९ श्री. बागवान फारुक रमजान तात्पुरती १५.०६.१९७५ | इ.मा.ब. ३१.३.२०१७ । ३१.३.२०१७ ३०.०६.२०३३ शा.नि.दि.३१.३.२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
२० । श्रीमती संध्या संभाजी गरवारे | तात्पुरती । २७.५.१९८२ | खुला ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.०५.२०४० शान दि ३२३२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
२९ श्रीमती अर्चना विजयराव q १८.०४.१९८२ | खुला ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७. | ३०.०४.२०४० WITTE. 8.3, 2080 
देशमुख पदोन्नती (प्रकल्प ग्रस्त) स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३/मावज-२ 


२२ श्रीमती मोहिनी श्रीकृष्ण राणे तात्पुरती । ०८.०८.१९८६ | SHA. | ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | ३१.०८.२०४४ शा.नि.दि.३१.३.२०१७ 
_ स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
२३ श्री.सचिन नारायण गाढवे q २४.७.१९८० | भ.ज. (क) | ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ । ३१.०७.२०३८ शा.नि.दि.३१.३.२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
र्ड श्री.संजय दुर्योधन ओरके तात्पुरती । २२.२.१९७३ | अ.जा. । ३१.३.२०१७ | ३१.३.२०१७ | २८.०२.२०३१ शा.नि.दि.३२.३.२०१७ 
पदोन्नती स.सं.(मा)/माहिती अधि.या संवर्गात 
तात्पुरती पदोन्नती 
खंड दिनांक ९.१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ 
निरंक 
खंड दिनांक ९.१.२०१९ ते ३१.१२.२०१९ 
Qu श्री. राहूल भालेराव q ०८.२.१९८० अ.जा १.८.२०१९ | १.८.२०१९ २८.२.२०३८ ससं.(मा/माहिती अधि.या संव 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
पदोन्नतीचा प्रवर्ग-खुला 
२६ श्रीम. शैलजा देशमुख q २८.२.१९८० | खुला १.८.२०१९ | १.८.२०१९ २८.२.२०३८ स.सं.(मा/माहिती अधिया संव 
पदोन्नती तात्पुरती पदोन्नती 
खंड दिनांक ९.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० 
निरंक 
खंड दिनांक १.१.२०२९ ते ३१.१२.२०२१ 
२७ श्री. सुरेश दिलीप प सरळसेवा । ०१..०६.१९८२ | इ.मा.व. | २५.०८.२०२१ | १७.०८.२०२१ | ३१.०५.२०४० शा.नि. दि.१३.०८.२०२९ अन्वये 
दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी 
परिवीक्षाधीन नुयक्‍ती. 
र्ट श्रीमती अपर्णा प्रकाशराव सरळसेवा । ०३.१२.१९८१ | SALA | ०८.०९.२०२१ | १७.०८.२०२१ | ३१.१२.२०३९ शा.नि. दि.१३.०८.२०२१ अन्वये 
दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी 
यावलकर (महिला) परिवीक्षाधीन नियक्‍ती. 
२९ | श्रीमती श्वेता भास्करराव पोटुडे | सरळसेवा । ०५.०६.१९८३ | इ.मा.व. | १७.०८.२०२१ | १७.०८.२०२१ | ३०.०६.२०४१ शा.नि. दि.१३.०८.२०२१ अन्वये 
(माहिला) दोन वर्षाच्या कालावधीसाठी 
परिवीक्षाधीन नुयक्‍ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मावज-२०२४/प्र.क्र. २३/मावज-२ 


खंड दिनांक ९.९.२०२२ ते ३१.९२.२०२२ 


३० श्रीमती अश्‍विनी पुजारी तात्पुरती ०९.०७.१९८२ | भ.ज.(क) | १४.१०.२०२२ | १३.९०.२०२२ | ३१.०७.२०४० 
पदोन्नती | शा.नि.दि. १३.१०.२०२२ 
38 श्री.संग्राम तानाजी इंगळे प ०२.०७.१९८२ | खुला | १७.१०.२०२२ | १३.१०.२०२२ | ३१.०७.२०४० ही 
पदोन्नती 
३२ श्री.रितेश मोतिरामजी भुयार प २१.०३.१९८३ | खुला | २७.१९०.२०२२ | १३.१०.२०२२ | ३१.०३.२०४१ 
पदोन्नती 
33 श्री.नलेश वासुदेव तायडे तात्पुरती २४.५.१९८५ | SALA | २३.१२.२०२२ | २३.१२.२०२२ | ३१.०५.२०४३ 
पदोन्नती 
३ श्री.हेमंतकुमार आनंदराव q २१.०७.१९७९ खुला १८.१०.२०२२ । १३.१०.२०२२ । ३१.०७.२०३७ 
चव्हाण पदोन्नती 
३५ श्री.विजय अभिमान कोळ q २५.१२.१९८५ | वि.मा.प्र. । १३.१०.२०२२ | १३.१०.२०२२ | ३१.१२.२०४३ 
पदोन्नती 
खंड दिनांक १.१.२०२३ ते ३१.१२.२०२३ 


निरंक 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


